दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई या 
विभागातील गट-ड संवर्गातील “शिपाई” या 
पदांकरीता दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.५५६/१९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
तारीख: १० फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा - 

१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि. १२.११.२०२० 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ 
ची अधिसूचना 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक :दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि. ०२.०२.२०२१ 

५) शासन निर्णय क्रमांकः मा.मुख्य सचिव यांचे क्र.दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण ११/दि.क.२ 
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) दि.६.२.२०२१ चे अ.शा. पत्र 


शासन निर्णय- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांनी दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून 
प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे 
सुनिश्चित केलेली गट”अ” ते गट “Ss” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा 
पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व 
प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली 
तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 


केंद्र शासनाने वर नमूद दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित 
केलेली आहेत. त्या यादीतील गट-ड संवर्गात शिपाई या पदासाठी निश्चित केल्याप्रमाणे, सामान्य प्रशासन 
विभाग (खुद्द) मध्ये विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.५५६/१९ 


सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, 


नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१०१६५९१९२९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc WwW AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
VILAS RAMDAS उजा 
2.5.4.20=cb156fb408217396 1 28e8dcaeed3f6fa7 0d9fd209eb9efc83bd 
d68b308614534, postalCode=400032, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=c8b1e52c5c4f922ab6eb7a0b44101c838aea34f29fbffoa 
ebe9d85c3de3468c2, ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2021.02.10 17:07:09 +05'30' 
(वि.रा.ठाकूर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, (प्र.सु.र. व G1), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव व विचौअ-१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, (साविस व विचौअ-२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 

सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.५५६/१९ 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकिर्ण-१०२१/प्र.क.१७/१९ दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र 


अ.क्र. | पदनाम | शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे | सदर पदांची जबाबदाऱ्या व 1... 
पात्रता सुनिश्चिती कर्तव्ये 
| शिपाई | S, a) B,LV, कार्यालय उघडणे, । सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
en 5 Bone कार्यालयातील टेबल, । करावयाचे आहे. असे काम 
he Ke. CP, LC, Dw, खुर्च्यांची धूळ झटकणे, | कर्मचारी एकट्याने करतो. 
PP, MF, AAV कार्यालयातील नस्त्या | अपवादात्मक परिस्थितीत 
SEHC | ® ae wn i तसेच टपालाची ने-आण | मुख्यालयाच्या बाहेर 
e) MD गंगा (a) | करणे, आवश्यकतेनुसार | टपाल/नस्त्यांची ने-आण करावी 
to (d) above अधिकाऱ्यांना चहा कॉफी | लागते. आवश्‍यकता भासल्यास 
पुरविणे, वरिष्ठ अधिकारी | नेमून दिलेले काम करण्यासाठी 
यांनी सोपविलेली | साधन व उपयंत्राच्या (aid and 
कार्यालयीन कामे, तसेच | appliances) मदतीने काम करु 
कार्यासनात शिपाई पदाची | शकतो. 
कर्तव्ये बजावणे. 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No.| Abbreviation | Long Form 
1 ‘BO Blind | 9 DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 ES Deaf 11 ASD Autism Spectrum Disorder 
(M-Mild) 
4 HH Hearing Handicapped 12 | ID Intellectual Disability 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning Disability 
aa OAL One Arm and One Leg 14 | MI Mental 1111255 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities. 
| 8 [LC Leprosy Cured 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
i S Sitting i [PP sd Pulling & Pushing 
2 ST Standing le 8_| MF Manipulation by Fingers 
3 W Walking | 9 | SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


